वितरण आदेशा क्रमांक: ४ 
कोषागारातून रोख रक्कम देय अनुदान 
सन २०२३-२०२४ 


प्रस्तावना: 


Cc WwW A -5 


१५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगांतर्गत 
राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य 
संस्थाना सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षाच्या अबंधित निधीच्या (Untied 
७ दुसऱ्या हप्त्याचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.७४/वित्त-४ 
बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
दिनांक: ०४ मार्च, २०२४ 


. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र.३१/वित्त-४,ग्रा.वि.वि.दि.०९/०३/२०२० 

. शासन पत्र क्रमांकः जीपीडीपी-२०२०/प्र.क्र.३१/ पंरा-६,ग्रा.वि.वि.दि.२८/०४/२०२० 
. शासन पत्र क्रमांकः जीपीडीपी-२०२०/प्र.क्र.३९/ पंरा-६,ग्रा.वि.वि.दि.२५/०९/२०२० 
. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र.५९ /वित्त-४,ग्रा.वि.वि.दि.२६/०६/२०२० 
. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ५९ /वित्त-४,ग्रा.वि.वि.दि.०४/१२/२०२० 
. शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२०/प्र.क्र. ६२/वित्त-४,ग्रा.वि.वि. दि.१०/०८/२०२० 


७. पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार पत्र क्र. ॥॥॥1015/160/2021 FD, 


दि.१२/१०/२०२२ 


८. केंद्र शासनाचे पत्र क्र.ए.०.७.1105/150/2020 - FD दि.२६/१०/२०२२ 
९. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पत्रक्र.715 (4) FC-XV/FCD/2020-25 (RLB Release 


No.112/2023-24) f&.219/02/2028 


पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक 


स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्यासाठी सन २०२३-२४ च्या अबंधित निधीच्या (Untied Grants) 


दुसर्‍या हप्त्यापोटी रू. ७३८.७४८१ कोटी इतका निधी मुक्‍त केला असल्याचे केंद्र शासनाच्या संदर्भ 
क्र. ९ येथील पत्रान्वये कळविले आहे. त्यानुसार १५व्या केंद्रीय वित्त आयोगाकडून राज्य शासनास 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.७४/वित्त-४ 


प्राप्त झाळेला निधी राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत शासनाने खालील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय : 


पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अबंधित निधीच्या 
(Untied Grants) स्वरूपातील दुसऱ्या हप्त्याचा केंद्र शासनाकडून मुक्‍त करण्यात आलेला रू 
७३८.७४८१ कोटी इतका निधी सोबतच्या विवरणपत्रात (प्रपत्र- दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र 
राज्यातील ग्रामीण स्थनिक स्वराज्य संस्थाना (जिल्हापरिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या 
तिन्ही स्तरांसाठी) अनुक्रमे ळेखाशीर्षाखाळी (२५१५२६२८ / २५१५२६४६ / २५१५२६६४) वितरित 
करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांना विवरणपत्र अनुसार निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीव्दारे (बीम्सवर) वितरीत करण्यात येत 
आहे. सदर निधी पंचायत राज संस्थाना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांमध्ये 
अनुक्रमे १०:१०:८० या प्रमाणात वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. सर्व जिल्हा परिषदांनी e-Gramswaraj-PFMS-Treasury net यांच्या इंटीग्रेशानने 
कोषागारात देयक सादर करुन पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांच्या ॥७॥७। बँकेतील खात्यात 
१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी जमा करणे आवश्यक आहे. तसेच जिल्हा परिषदेचा निधी 
ग्रामविकास विभागामार्फत e-Gramswaraj-PFMS Treasury net यांच्या इंटीग्रेशनने अधिदान व 
लेखा कार्यालय, मुंबई येथे देयक सादर करुन जिल्हा परिषदेच्या ICICI बँकेतील खात्यात निधी जमा 
करणे आवश्यक आहे. 


३. शासनाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ग्रामपंचायत स्तरावरील निधीच्या वितरणाचे 
नियोजन, सनियंत्रण व समन्वयनाची जबाबदारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांची 
राहील. 


४. वित्त मंत्रालय (व्यय), केंद्रीय वित्त आयोग, भारत सरकार यांचे पत्र क्र. FAY (४) FC- 
XV/FCD/2020-24 दि.०१/१२/२०२३ आणि पंचायत राज भारत सरकार यांचे पत्र H.M- 
99044/4§,9/2020-FD, दि.०७/०६/२०२२ अन्वये ज्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही 
स्तरावर म्हणजेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत मध्ये प्रशासक कार्यरत आहे 
अशा ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १५ व्या केंद्रिय वित्त आयोगाचे वितरण केले जाणार नाही 
सध्या राज्यात २६ जिल्हा परिषदा, २८९ पंचायत समिती आणि २७१ ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासक 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.७४/वित्त-४ 


कार्यरत आहेत. अशा या सर्व ग्रामीणस्थानिक स्वराज्य संस्थांना या आदेशाद्वारे १५ व्या केंद्रिय वित्त 
आयोगाच्या सन २०२३-२४ च्या अबंधित निधीच्या दुसर्‍या हप्त्याचे वितरण करण्यात आलेले नाही. 


५. पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांनी वितरीत केलेल्या अनुदानातून घ्यावयाची कामे, त्याचे नियोजन, समन्वय व नियंत्रण 
याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र. ४, ५ व ६ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. 
तसेच अबंधित निधीतून (Untied Grants) करावयाची कामे, त्याचे नियोजन याबाबतच्या अतिरिक्‍त 
मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षापासूनच्या पंधराव्या वित्त आयोगाच्या वितरीत निधीतून पंचायतराज संस्थानी ग्रामपंचायत 
विकास आराखडयानुसार कामे व उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावयाची असून यासंदर्भातील 
सूचना ग्राम विकास विभागाकडून संदर्भ क्र. 3 च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या आहेत. 


६. वरील प्रक्रियेमध्ये गावातील सद्याच्या परिस्थितीचे विश्ळेषण करून गावाच्या गरजांची 
निश्चिती करून कामे ठरविण्याचे अधिकार ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला आहेत. 


७. पंधराव्या केंद्रिय वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार अबंधित निधीचा (Untied Grants) ग्रामीण 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कर्मचारी पगार तथा आस्थापना विषयक बाबी वगळून इतर स्थानिक 
गरजेनुसार (Location Specific felt needs) आवश्‍यक बाबींवर वापर करावा. तसेच ग्रामीण स्थानिक 
स्वराज्य संस्था, सदर अनुदानाचा वापर राज्य झासनाने मंजूर केलेल्या बाह्य संस्थांकडून करण्यात 
येणाऱ्या लेखा परिक्षणासाठी करू शकतात. 


८. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थानी प्राप्त निधीपेक्षा जास्त खर्च करू नये व जास्तीचे आर्थिक 
दायित्व निर्माण करू नये. तसेच केंद्रिय वित्त आयोग आणि पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार, 
नवी दिल्ली यांच्या दि.१४.०७.२०२१ आणि दि. ११.०८.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सुचनांनुसार 
सदर निधीतून माहे एप्रिल-२०२४ अखेर पर्यंत किमान ५० टक्के खर्च होणे आवश्‍यक आहे. ५०% खर्च 
झाल्याशिवाय केंद्रीय वित्त आयोगाकडून पुढील हप्त्याचे वितरण केले जाणार नाही. खर्च करण्याची 
संपूर्ण जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्यावर राहील. ग्रामीण स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरांवर माहे एप्रिळ-२०२४ अखेरपर्यंत किमान ५०% खर्च करणे आवश्‍यक 
आहे. 


९. या शासन निर्णयान्वये सन २०२३-२४ च्या अबंधित निधीचे वितरण ८ जिल्हापरिषद, ६२ 
पंचायत समिती आणि २७५८७ ग्रामपंचायती यांना करण्यात येणार आहे. सदर झासन निर्णय निर्गमित 
केल्याच्या दिवशीच जिल्हानिहाय निधी बीम्सप्रणालीवर वितरीत करण्यात येणार आहे. हा शासन 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.७४/वित्त-४ 


निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासुन कोषागारात देयके सादर करुन पाच कार्यालयीन दिवसात 
हा निधी पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायती यांच्या बँक खात्यात जमा करणे अनिवार्य आहे. जिल्हा 
परिषदांचा निधी ग्रामविकास विभागाकडुन त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. 


१०. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिन्ही स्तरासाठी १५ च्या केंद्रीय वित्त आयोगांतंर्गत आर्थिक वर्ष 
२०२३-२४ च्या अबंधित निधीच्या (Untied Grants) पहिल्या हप्त्यापोटी राज्यास प्राप्त निधीच्या 
वितरणासाठी होणारा खर्च खालील ३ लेखाशिर्षांखाळी करण्यात आलेल्या सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून खर्ची टाकावा. 


१. मागणी क्रमांक-एल-३, २५१५ - इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (00), १९६ - जिल्हा 
परिषदांना/जिल्हा स्तरीय पंचायतींना सहाय्य (००), (००) (१०) १५ व्या वित्त आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार जिल्हापरिषदांना/जिल्हास्तरीय पंचायतींना विविध विकास 
योजनांसाठी सहाय्य अनुदाने, (मुलभूत/बेसिकग्रॅट (२५१५२६२८), ३१- सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेतर) (रू. १४.६६०४ कोटी) 


२. मागणी क्रमांक-एल-३, २५१५ - इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (००, १९७- पंचायत 
समितीना सहाय्य, (००), (००) (०३) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार पंचायत 
समितीना सहाय्य अनुदाने, (मुलभूत/बेसिकग्रँट) (२५१५२६४६), 39 - सहाय्यक अनुदाने 
(वेतनेतर) (रू. १५.०८७२ कोटी) 


३. मागणी क्रमांक-एल-३,२५१५- इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (00), १९८- 
ग्रामपंचायतींना सहाय्य (००),(००) (११) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार 
ग्रामपंचायतींना सहाय्य अनुदाने, (मुलभूत/बेसिकग्रॅट) (२५१५२६६४), ३१- सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेतर) (रू. ७०९.०००५ कोटी) 


१०. जिल्हा परिषदांनी ग्रामपंचायतींना देय असणारा निधी काढताना संपुर्ण जिल्हयातील 
ग्रामपंचायतीसाठी देण्यात आळेला निधी आणि संपुर्ण जिल्हयातील ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या 
(२०११ च्या जनगणनेनुसार) यांच्या गुणोत्तरास ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येने गुणीले असता त्या 
ग्रामपंचायतीस किती निधी देय होतो ते कळते. ज्या ग्रामपंचायतीमध्ये प्रशासक कार्यरत आहे त्या 
ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या सदर परिगणना करताना विचारत घेण्यात येऊ नये. 


११. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी या शासन निर्णयाच्या प्रती त्यांचे 
अधिनस्त सर्व जिल्हा परिषद / पंचायत समिती / ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकाऱ्यांना तात्काळ 
उपलब्ध करून द्याव्यात. 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.७४/वित्त-४ 


१२. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४४/२०२४ 
वित्त आयोग कक्ष, दिनांक २९/०२/२०२४ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर शासन निर्णय 
महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईट (www.maharashtra.gov.in) उपलब्ध करण्यात आला असून, 
त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२४०३०१२१०६३८५८२० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAJESH PRABHAKAR BHOIR 
R AJ E 5 H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=1b7e6616195233808d0e995e9882ef44 
Pp R A B H A KA R 84d9f347b08c606d67de4c46aeb1 59da, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=483E7CEB4E1E9152BBF665505FO 

B1C60A9BE486C39888B389F5CFC9BC7493334, 
B H O | R cn=RAJESH PRABHAKAR BHOIR 


Date: 2024.03.04 11:24:46 +05'30' 


(राजेश भोईर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

सोबत - प्रपत्र अ 
प्रत. 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव 

४. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन )यांचे सचिव 


मा.मंत्री (ofa व पं.रा.) यांचे खाजगी सचिव 
मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा / विधान परिषद 


७. मा.विधानसभा व विधान परिषद सदस्य. 
८. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक. 
९. मा. प्र.स. (ofa. व पं.रा.) यांचे स्वीय सहाय्यक 


१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 
२२ 


.महालेखापाल, महाराष्ट्र - १ (लेखापरीक्षा), मुंबई (पाच जादा प्रतीसह) 
.महाळेखापाल, महाराष्ट्र - २ (लेखापरीक्षा), नागपूर (पाच जादा प्रतीसह) 
.सर्व विभागीय आयुक्त. (महसूल) 

.सर्व जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष. 

. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
. सर्व उपसचिव / अवर सचिव, ग्राम विकासविभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. सर्व सहमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा (सर्व विभाग) 

ud जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

. जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 

ud जिल्हा परिषदांचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) 

.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

fea विभाग (व्यय-१५/अर्थसंकल्प१७- / वित्त आयोगकक्ष,) 

. ग्रामविकास विभाग (सर्वकार्यासने ) 


२३.निवड नस्ती का.वित्त-४,ग्रामविकास विभाग,मुंबई.०१ 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.७४/वित्त-४ 


प्रपत्र- अ 
अबंधित निधी 
वितरण आदेशा क्र.४ क्रमांक:पंविआ-२०२३/प्र.क्र.७४/वित्त-४, दिनांक : ०४.०३.२०२४ चे विवरणपत्र 
(रक्‍कम रूपयांत) 
अ.क्र. जिल्हा पंचायत एकूण ग्रामपंचायत पंचायत जिल्हा एकूण 
परिषदेचे समिती ग्रामपंचायती | (लेखाशिर्ष- समिती परिषद 
नाव (Duly (Duly 2494248) | (लेखाशिर्ष- | (लेखाशिर्ष- 
Constituted) | Constituted) २५१५२६४६) | २५१५२६२८) 
चिं २ 3 8 षु ६ ४] ८ 
शिश ठाणे 
एकूण ४१६ १२६७६२००० १२६७६२००० 
२ पालघर डहाणू ४९६९००० | २२२९३००० 
जव्हार १८९४००० 
मोखाडा ११२५००० 
पालघर ६६७२००० 
तलासरी १८६६००० 
वसई १५०६००० 
विक्रमगड १८८८००० 
वाडा २३७९००० 
एकूण ८ ४७२ १८४६२८००० | २२२९९०००  २२२९३००० | २२९२२०००० 
३ | रायगड 
एकूण ७८२३ २०२३०७००० २०२३०७००० 
४ | रत्नागिरी 
एकूण ८४६ १६४३५४००० १६४३५४००० 
५ | सिंधुदूर्ग 
एकूण ४३२ ८६८००००० ८६८००००० 
६ | नाशिक 
एकूण १३८० 890032000 890032000 
७ | धुळे धुळे ५८१४००० | २१३०७००० 
साक्री ६६३१००० 
शिरपूर ५१३६००० 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.७४/वित्त-४ 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


अ.क्र. जिल्हा पंचायत एकूण ग्रामपंचायत पंचायत जिल्हा एकूण 
परिषदेचे समिती ग्रामपंचायती | (लेखाशिर्ष- समिती परिषद 
नाव (Duly (Duly 2494248) | (लेखाशिर्ष- | (लेखाशिर्ष- 
Constituted) | Constituted) २५१५२६४६) | २५१५२६२८) 
शिदखेड ३७२२००० 
एकूण 8 439 १६४६१९००० | २१३०३००० | २१३०७००० | २०७२२९००० 
८ | नंदुरबार नंदुरबार ३७३९००० | १९९५४००० 
शहादा ४८०९००० 
अक्राणी २५५९००० 
अक्कलकुवा ३५५९००० 
नवापूर ३४६४००० 
तळोदा १८२८००० 
एकूण & ५९५ १६४५४९००० | १९९५८००० | १९९५४००० | २०४४६१००० 
९ | जळगांव 
एकूण ९९३ २८४०१०००० २८४०१०००० 
Le अहमदनगर 
एकूण १३१० ४१८७२२००० ४१८७२२००० 
११. पुणे 
एकूण १३८० ३९३५२४००० ३९३५२४००० 
१२ | सातारा 
एकूण १४९२ २८९४४९००० २८९४४९००० 
१३ | सांगली 
एकूण ६९६ २३४२०४००० २३४२२०४००० 
१४ । सोलापूर 
एकूण १०१७ ३२७१८१००० ३२७१८१००० 
१५ | कोल्हापूर 
एकूण १०२५ ३२३५५९००० ३२३५५९००० 
१६ | छत्रपती 
संभाजीनगर 
एकूण ८७० २६०१५४००० २६०१५४००० 
१७ 


जालना 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.७४/वित्त-४ 


अ.क्र. जिल्हा पंचायत एकूण ग्रामपंचायत पंचायत जिल्हा एकूण 
परिषदेचे समिती ग्रामपंचायती | (लेखाशिर्ष- समिती परिषद 
नाव (Duly (Duly 2494248) | (लेखाशिर्ष- | (लेखाशिर्ष- 
Constituted) | Constituted) २५१५२६४६) | २५१५२६२८) 
एकूण ७७८ १७७४३३००० १७७४३३००० 
१८ । परभणी 
एकूण (903 98&443000 98&443000 
१९ | हिंगोली 
एकूण ५६३ ११७५१४००० ११७५१४००० 
२० | बीड 
एकूण १०३४ २३७१२३००० २३७१२३००० 
२१ | नांदेड 
एकूण १३०८ २८४१९८००० २८४१९८००० 
२२ | धाराशीव 
एकूण ६२१ १५७७३४००० १५७७३४००० 
२३ | लातूर 
एकूण ७८५ २०९६३४००० २०९६३४००० 
२४ | बुलडाणा 
एकूण |  .. |. ८७० २३६७९४००० २३६७९४००० 
२५ | अकोला अकोट २४४६००० | १५४११००० 
तेल्हारा २२०४००० 
पातूर १७७३००० 
मुतिजापूर २०३३००० 
अकोला २९०७००० 
बाळापूर २१२१००० 
बार्शी टाकळी १९२४००० 
एकूण | 8 ५३५ 922923000 | १५४०८००० | १५४११००० | १५२९४२००० 
२६ | वाशिम वाशिम २६२५००० 
मालेगांव २५०७००० 
रिसोद २५२३००० 
कारंजा २१९१००० 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.७४/वित्त-४ 


अ.क्र. जिल्हा पंचायत एकूण ग्रामपंचायत पंचायत जिल्हा एकूण 
परिषदेचे समिती ग्रामपंचायती | (लेखाशिर्ष- समिती परिषद 
नाव (Duly (Duly 2494248) | (लेखाशिर्ष- | (लेखाशिर्ष- 
Constituted) | Constituted) २५१५२६४६) | २५१५२६२८) 
मनोरा २१९५००० 
मंगरुळपीर २१७५००० 
एकूण & ४९० १११८९५००० | १४२१६००० | १४२१७००० | १४०३२८००० 
२७ | अमरावती | चांदूररेल्वे १२१०००० 
धामणगाव १६६६००० 
रेल्वे 
तिवसा १३९३००० 
एकूण ३ ८३९ २१२००४०००|| ४२६९००० २१६२७३००० 
२८ । यवतमाळ 
एकूण ११९३ २४२४९२००० २४२४९२००० 
२९ वर्धा 
एकूण ५१४ १०९८१४००० १०९८१४००० 
३० | नागपूर नागपूर २१४१००० | २३७००००० 
कामठी १६८०००० 
हिगणा २७९७००० 
कळमेश्वर १३००००० 
काटोल १८५०००० 
नरखेड १७६८००० 
सावनेर २५८१००० 
पारसोनी १३७६००० 
रामटेक १९८१००० 
मौदा १८६८००० 
उमरेड १५८३००० 
भिवापूर १०७७००० 
कुही १६९३००० 
एकूण १३ ७५९ १७८०४००००० | २३६९५००० | २३७००००० 224834000 
३१ | भंडारा भंडारा २६५१००० | १३९८०००० 
मोहाडी २००६००० 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ-२०२३/प्र.क्र.७४/वित्त-४ 


पृष्ठ १० पैकी १० 


अ.क्र. पंचायत एकूण ग्रामपंचायत पंचायत जिल्हा एकूण 
परिषदेचे समिती ग्रामपंचायती | (लेखाशिर्ष- समिती परिषद 
नाव (Duly (Duly 2494248) | (लेखाशिर्ष- | (लेखाशिर्ष- 
Constituted) | Constituted) २५१५२६४६) | २५१५२६२८) 
तुमसर २५८३००० 
लखानी १६३५००० 
साकोली १६१०००० 
लाखांदूर १६१६००० 
पावनी १८८२००० 
एकूण | ७8 | ५४१ ११५४५८००० | १३९८३००० | १३९८०००० १४३४२१००० 
३२ | गोदिया गोंदिया ४०१५००० | १५७४२००० 
तिरोडा २१४५००० 
आमगाव १३६२००० 
सालेकसा १२०७००० 
देवरी १६६८००० 
गोरेगाव १६८१००० 
सडक अजुंनी १६१६००० 
अर्जुनी २०४७००० 
मोरगांव 
एकूण ८ ५४७ १२७१२४००० | १५७४१००० | १५७४२००० | १५८८६०७००० 
३३ । चंद्रपूर 
एकूण ८१७ १६६१४४००० १६६१४४००० 
३४ । गडचिरोली 
एकूण ४५२ १०३०७४००० १०३०७४००० 
एकूण रक्‍कम | २७५८७ | ७०९०००५००० | १५०८७२००० | १४६६०४००० | ७३८७४८१००० 
RAJESH झार 
8100, एव 
(राजेश भोईर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


